RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक १] 


बुधवार , जानेवारी ४, २०१७ / पौष १४ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


. 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 


अधिसूचना 


" 


१ . 


विद्युत अधिनियम , २००३. 

क्रमांक मविनिआ/ लिगल / २०१७ / ०१२८ ९.- विद्युत अधिनियम , २००३ च्या कलम ६१, ६६ , ८६ (१)(इ) सह कलम १८१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि यासंदर्भात त्यास समर्थ करणाऱ्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून व पूर्व- प्रसिद्धी नंतर , महाराष्ट्र विद्युत 
नियामक आयोग याद्वारे “ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( नूतनशील ऊर्जेच्या दर निश्चितीकरणाच्या अटी व शर्ती ) विनियम, २०१५ 
मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील विनियम करीत आहे : 

संक्षिप्त शीर्षक , व्याप्ती व प्रारंभ. ( १) या विनियमांना, “महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( नूतनशील ऊर्जेच्या दर 
निश्चितीकरणाच्या अटी व शर्ती) ( पहिली सुधारणा ) विनियम , २०१७ ” असे म्हणावे. 

( २ ) हे विनियम शासकीय राजपत्रातील त्यांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 
२ . 

विनियम ४६.२ च्या परंतुकामध्ये सुधारणा. महाराष्ट्र विद्युत नियमक आयोग ( नूतनशील ऊर्जेच्या दर निश्चितीकरणाच्या 
अटी व शर्ती) विनियम , २०१५ च्या विनियम ४६.२ चे परंतुक खालीलप्रमाणे आहे : 

परंतु असे की , असा कसूर केलेला बायोमासवर आधारित विद्युत प्रकल्प, कसूराच्या कालावधीत , संबंधित वर्षाकरिता अशा 
परवानाधारकाच्या सरासरी वीज खरेदी दराने, वितरण परवानाधारकाला विजेची विक्री करणे चालू 

ठेवील . 


- 


“ 


" 


( १ ) 


भाग चार - क -१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जानेवारी ४, २०१७/ पौष १४, शके १ ९ ३८ 


. 


“ 


सदर परंतुक खालीलप्रमाणे बदलण्यात येईल : 

परंतु असे की , असा कसूर करणारा बायोमासवर आधारित विद्युत प्रकल्प, कसूराच्या कालावधीत, संबंधित वर्षाकरिता निश्चित 
केलेल्या व लागू असलेल्या अधिमान्य वीज दरापेक्षा प्रति युनिट रुपये ०.५० या कमी वीज दराने, वितरण परवानाधारकाला विजेची विक्री 
करणे चालू ठेवील . ” 


मुंबई , 
दिनांकित ४ जानेवारी २०१७. 


अश्वनी कुमार सिन्हा, 

सचिव , 
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग. 


सूचना.– “ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( नूतनशील ऊर्जेच्या दर निश्चितीकरणाच्या अटी व शर्ती) विनियम , २०१५ ”, शासकीय 
राजपत्रात दिनांक १० नोव्हेंबर २०१५ रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जानेवारी ४ , २०१७ / पौष १४ , शके १ ९ ३८ 


MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


NOTIFICATION 


ELECTRICITY ACT, 2003 . 

No. MERC /Legal/2017 /01289.— In exercise of powers conferred under sections 61, 66 , 86 ( 1 )( e ) 
and 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after 
previous publication , the Maharashtra Electricity Regulatory Commission hereby makes the 
following Regulations to amend the Maharashtra Electricity Regulatory Commission ( Terms and 
Conditions for Determination of Renewable Energy Tariff ) Regulations, 2015 , namely: 


1. Short title and commencement.— ( 1) These Regulationsmay be called the Maharashtra 
Electricity Regulatory Commission ( Terms and Conditions for Determination of Renewable 
Energy Tariff) ( First Amendment) Regulations, 2017 . 

(2 ) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in 
the Official Gazette . 

2. Amendment to proviso to Regulation 46.2 . — The proviso to the Regulation 46.2 of the 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination 
of Renewable Energy Tariff) Regulations , 2015 reads as below : 

“ Provided that such defaulting Biomass-based Project shall continue to sell power to 
the Distribution Licensee during the period of default at the APPC of such Licensee for 
the relevant year.” 
This proviso will be replaced by the following 

“ Provided that such defaulting Biomass- based Project shall continue to sell power to 
the Distribution Licensee during the period of default at a rate lower by Rs. 0.50/kWh below 
the applicable preferential tariff determined for the relevant year.” 


Mumbai, 
Dated the 4th January , 2017 . 


ASHWANI KUMAR SINHA 

Secretary , 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission . 


Note. — The Maharashtra Electricity Regulatory Commission ( Terms and Conditions for 
Determination of Renewable Energy Tariff) Regulations, 2015 were notified in the Gazette on 
10th November 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


